शासन शुध्दीपत्रक-राज्यातील अल्पसंख्यांक 
बहूल ग्राक्षेवि क्षेत्रात मुलभूत पायाभुत सुविधा 
योजने अंतर्गत सन २०१९-२० मधील कामात 
बदल करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ग्राक्षेवि -२०१९ /प्र.क्र.११७/का.९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक ,मादाम कामा मार्ग,मंत्रालय मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :- १८ सप्टेंबर २०१९. 


वाचा:- 
wat १)शासन निर्णय ,अल्पसंख्यांक विकास विभाग ,क्र.ग्राक्षेवि -२०१९ प्र.क्र.९४/का.-९ 
दि. ९ ऑगस्ट २०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक 
संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट "अ" मध्ये अ.क्र. २४ येथील गोंदिया जिल्हयातील 
विकास कामांना खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात आली होती. 


अ.क्र. | जिल्हा तालुका ग्रामपंचायत  । विकास कामे मंजूर निधी 
२४. गोंदिया देवरी चिचगड मुस्लिम वस्ती येथे सिमेट | १० लक्ष 
रस्ता व नाली बांधकाम 
ककोडी मुस्लिम वस्ती येथे सिमेट | १० लक्ष 
रस्ता व नाली बांधकाम 
पुराळा जन्नतखाना(शादीखाना |।५ लक्ष 
एकूण । २५ लक्ष 


त्या ऐवजी उपरोक्त आदेशात विकास कामामध्ये खालीलप्रमाणे कामातील व मंजूर अनुदानामध्ये 
बदल करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | जिल्हा तालुका ग्रामपंचायत  । विकास कामे मंजूर निधी 
२४. गोदिया देवरी चिचगड कब्रस्तानला संरक्षक भिंत | १० लक्ष 
बांधणे 
पुराडा जन्नतखाना(शादीखाना) | १० लक्ष 
एकूण २० लक्ष 


उपरोक्त झासन निर्णयातील शिल्लक अनुदान रुपये ५ लक्ष जिल्हाधिकारी गोंदिया यांनी तात्काळ 
शासन खाती जमा करावे. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्रशासनाच्या www.maharastra.gov .in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०९१९१२२१३७१३१४ असा आहे .हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Dadasaheb Andhare 
Pp fa ५ h a nt DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minority 
Development Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=07a98306254b29e5 139aab481 9df96eb 1 6b0b66a000c2 
D a d asa h e b A n d h ANE: 0217216724639%458ca,cn=Prashant Dadasaheb Andhare 
Date: 2019.09.19 12:28:11 +05'30' 


कक्ष अधिकारी ARIS शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 


“0 (२ CM LL KC ww AN 


Oo oO © 90 
ww A Oo 0 


मा.मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सचिव 

मा.मुख्य सचिव ,महाराष्ट्र शासन, 

अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव /सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई /नागपूर, 

महालेखपाल १/२ (लेखा परीक्षा),मुंबई /नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

संबंधित जिल्हाधिकारी /मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,संबंधित जिल्हापरिषद 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ,संबंधित जिल्हा परिषद 

मा.मंत्री /राज्यमंत्री (अल्पसंख्यांक विकास)यांचे खाजगी सचिव, 
महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), 
निवडनस्ती 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९ /प्र.क्र.११७/का.९ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


